आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षाकरीता अतिरिक्त १०% निधी 


वितरण करण्याबाबत.. 
("कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय 
कल्याण" 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ०३/ कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०४ मार्च,२०२०. 


वाचा - 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४५/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 


२) शासन निर्णय, आ.वि.वि क्र. बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६, दि.४.०४.२०१९. 


३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ 


४) शासन निर्णय क्र, आ.वि.वि. बीयुडी - २०१९/ प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ दि.२०.०७.२०१९ 


शासन निर्णय- 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत “मागासवर्गीयांचे 
कल्याण” या उपविकास शिर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ६०% च्या वित्तीय मर्यादेत संदर्भाधीन 
क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये निधी वितरित करण्यात आळेला आहे. यापैकी शासकीय वसतीगृह 
व शासकीय आश्रमशाळा या योजनांकरिता काही बाबीअंतर्गत यापूर्वी वितरित निधी खर्च झाल्याने 
अतिरिक्त निधी वितरित करण्याबाबत क्षेत्रीय स्तरावरुन वेळोवेळी मागणी करण्यात येत होती 
त्यानुसार सदर लेखाशिर्षाखाळी अतिरिक्त १०% निधी वितरित करण्यास सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रा प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. आयुक्त,आदिवासी विकास,नाशिक तथा नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या 
तरतुदी त्यांच्या अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिका-यांना मागणी विचारात घेऊन तात्काळ 
वितरित करावी. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना 
नियंत्रक अधिकारी तसेच संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.०८.०७.२०१९ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६८/२०२०/व्यय १४ दि. 
१३.०२.२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


we सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२६११३५२७५३२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Digitally signed by Ravindra Digambarro 


Ravindra nite 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 


D | g a aa ba i ce) postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d 
8c4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108 


A U t e , cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2020.03.04 11:55:01 +05'30' 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
२. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
३. संचालक, लेखा व कोषागरे, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई -३२. 
४. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
५. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
६. अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 
७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
१०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.३/का.६, दिनांक: ०४ मार्च,२०२० सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. हजारात) 
मागणी क्रमांक / मुख्य | बाब/उद्दिष्ट २०१९-२० यापूर्वी वितरित सदर शासन 
लेखाशिर्ष साठीची करण्यात आलेली निर्णयाद्वारे 
अ. अर्थसंकल्पिय ६०% तरतुद । वितरीत करण्यात 
क्र. तरतूद येत असलेली 
अतिरीक्त १०% 
तरतूद 
कित २ ३ 1 ४ ५ & 
मागणी क्रमांक टी-५ 
(०१) (५९) मुलांसाठी व १९-आहार १७०००००.०० १०२००००.०० १७००००.०० 
मुलींसाठी शासकीय = | खर्च 
- वसतीगृह (राज्यस्तरीय २१-पुरवठा व १००००००.०० §00000,00 400000,00 
योजना) सामुग्री 
(२२२५ डी७२५) 
एकूण (२२२५ डी७२५) २७०००००.०० १६२००००.०० २७००००.०० 
(०१) (६०) आश्रमशाळा ०२-मजूरी ६०००००.०० ३६००००.०० ६००००.०० 
२ sas २१-पुरवठा व ३८०००००.०० २२८००००.०० ३८००००.०० 
(राज्यस्तरीय योजना) सामुग्री 
(२२२५ डी७३४) 
एकुण (२२२५ डी७३४) ४४०००००,०० २६४००००.०० ४४००००,०० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


